पंचायत समिती, श्रीरामपूर (जि. 
अहमदनगर) नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या उपकामांस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.१७५/बांधकाम-४ 
५वा मजला, 24 मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : २९ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.पंसई-२०१९/प्र.क्र.३९/बांध-४, दिनांक २४ 
जुले, २०१९. 
२) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांकः 
जा.क्र./कार्या ४/प्रशा-१/३४९/२०२२, दिनांक ०६ डिसेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी वाचा मधील 
अनुक्रमांक २ येथील पत्रान्वये श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या (जि. अहमदनगर) येथील नवीन 
प्रशासकीय इमारत बांधकमाच्या उपकामांस प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केळी आहे. 


०२. उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २४ जुले, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, पंचायत समिती, श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) येथील नविन प्रशासकीय इमारतीच्या 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या प्रशासकीय 
इमारतीचे बांधकाम ९५ % पुर्ण झाले असून प्रकल्प अंतिमत: पुर्ण होण्यासाठी इमारतीच्या सुरक्षेच्या 
दृष्टीने इमारतीच्या बाजूने संरक्षण भिंत, ट्रायमिक्स काँक्रीट रस्ता, पेव्हिंग ब्लॉक इतर बाबींची 
आव्यकता आहे. याकरीता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी नवीन 
प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या उपकामाकरिता रु.१६२.६४ लक्ष इतक्या रक्कमेचे सविस्तर 
अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित असून ते 
कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा परिषद, अहमदनगर, अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, अहमदनगर यांनी साक्षांकित केलेले आहे. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर यांनी प्रस्तावासोबत लीड चार्ट, Fa चार्ट, पंचायत समितीच्या ठरावाची प्रत इत्यादी 
कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र.क्र.१६/बांधकाम-०४ 


०३. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
तांत्रिक छाननी अंती, श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या (जि. अहमदनगर) नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या उपकामाच्या रू.१६२.६४ लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


श्रीरामपूर पंचायत समिती (जि. अहमदनगर) नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता 
फर्निचर या उपकामाच्या एकूण रुपये १,६२,६४,०००/- (रूपये एक कोटी बासष्ट लक्ष चौसष्ट हजार 
फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांस पुढील अटींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रशासकीय 
मान्यता किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा 
परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 

२) या कामी प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो पंचायत समिती 
/ जिल्हा परिषदेने सोसावा. 

३) प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त एका वर्षात पूर्ण होईल, असे 
संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद यांनी नियोजन करावे. 

४) प्रस्तुत कामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची संबधित 
कार्यकारी अभियंता (बांध.) जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 


०२. पंचायत समिती, श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या 
उपकामाच्या अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढील प्रमाणे आहे. 


GENRAL ABSTRACT FOR SHRIRAMPUR, P. ५. SUB WORK Dist. AHEMADNAGAR 
Sr.No. Description of item Cost In Rs. 
1. गरे. C. C. Retaining wall 4092243.00 
2. गरे. C. C. Retaining wall at Building face 1347900.00 
3. Compound wall 3064737.00 
| 4. | Precast concrere paving blocks 2558789.00 
5 Tri — Mix Concrete 1092446.00 
Sub Total (1+5) 12756115.00 
| 6. | Add for Insurance 1 % 127561.00 
7. Add 18 % foe G. S. T. 2296101.00 
| 8. | Add 5 % for Electrification 637800.00 
| 9. | Add 1% for S. 0. M. 127561.00 
10. Add 2.5 % for Supervision / Architectural Consultancy 318903.00 
Charges 
Sub Total (6+10) 3507926.00 
Grand Total 16264047.00 
Says in Lakhs 162.64 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र.क्र.१६/बांधकाम-०४ 


०३. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. यावरील खर्च 
"२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा 
परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या 
ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुत कामाची माहिती SLBA ट्रॅकर प्रणालीवर अद्ययावत करावी. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, अ.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ७%क.॥]1१॥1991119.४0०.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२९१२३२१५८६२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
p RA S H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 
V | N AYA K RA O 4db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAESF 


PATIL Cr PRASHANT UINAVAKBAO PATIL 
Date: 2023.11.29 18:06:42 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 


) 
) मा.मंत्री (ग्रा. वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc wv 


o~ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -9 मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 


£59) 


S 


(2 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२/प्र.क्र.१६/बांधकाम-०४ 


११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा अहमदनगर. 

१२) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१३) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक. 
१४) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, अहमदनगर. 
) 
) 
) 


१५) सभापती, पंचायत समिती, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर. 
१६) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर. 
१७) निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ५ 


